ग्रामीण रुग्णालय राजूर ता. अकोले 
जि. अहमदनगर येथील आहार सेवेचे 
प्रलंबित देयके अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.२६४/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ०२ डिसेंबर, २०१९. 


वाचा : 

१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्टीय आरोग्य अभियान मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक: संआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-५/प्रलं.देयक/ग्रा.रु.राजूर/८७४२-४४/१८ 
दि..०७.२०१८ 

प्रस्तावना : 

ग्रामीण रुग्णालय, राजूर जि. अहमदनगर, येथील आहार सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय: 
२. ग्रामीण रुग्णालय, राजूर जि. अहमदनगर येथील आंतर रुग्णांसाठी माहे नोव्हेंबर, २०१२ ते 
मार्च, २०१४ या कलावधीत मे. ललीत हॉटेल राजूर जि. अहमदनगर यांच्याकडून आहार सेवा देण्यात 
आली होती. यासाठी एकूण रु.१,४०,०००/- (एक लाख चाळीस हजार फक्त) ची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यास खालील प्रमाणे मंजूरी देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र देयकाचा कालावधी एकूण प्रलंबित देयक रक्‍कम 
१ | ३०.११.२०१२ ते ३०.०४.२०१३ रु. ३८,७६०/- 
२ ३१.०५.२०१३ ते ३०.०९.२०१३ रु.३४,३२०/- 
३ ३१.१०.२०१३ ते ३१.१२.२०१३ रु.३७,१७०/- 
४ ३१.०१.२०१४ ते ३१.०३.२०१४ रु.२९,७५०/- 
एकूण रु.१,४०,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.२६४/आरोग्य 3 


सदर देयके खालील अटीनुसार अदा करण्यात यावीत. 


१) 


4) 


३. 


सदर प्रस्तावातील नमूद केलेली सर्व खरेदी बाबतचा निर्णय घेताना प्रचलित नियमानुसार 
आखून दिलेल्या कार्यपध्दतीचे व सर्वसाधारण निर्देशांचे अनुपालन करण्यात आलेले आहे, 
याची संबंधीत अधिकाऱ्यांनी खात्री करावी. 

सदर प्रस्तावात नमूद प्रलंबित देयके अदा करण्यासाठी प्रस्तावित अन्नधान्य व इतर 
खादयोपयोगी वस्तूंची शासनस्तरावरुन खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेली आहे काय याची खात्री करण्यात यावी. 

सदर प्रस्तावातील नमूद केलेले अन्नधान्य व इतर खादयोपयोगी वस्तु प्रत्यक्षात संबंधित 
रुग्णालयास प्राप्त झाळी आहे, याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिका- 
याची राहील. 

सदर प्रस्तावातील देयके यापूर्वी प्रदान करण्यात आलेले नाही यांची संबंधित अधिकाऱ्याने 
खात्री करावी. 

सदर देयकांच्या बाबींबाबत काही अनियमितता उद्भवल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
अधिकारी यांची राहील. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक-६, नियम 
४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर देयकावरील खर्च मुख्यलेखाशिर्ष २२१० ०१४६, (१९- आहार खर्च) निधीमधून 


भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२०२१२५०२१७५१७ असा आहे. सदर आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
im Patil 


Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


Kac 
DN: 


(रो.दि. कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१८/प्र.क्र.२६४/आरोग्य ३ 


संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 


५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक. 


जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, अहमदनगर. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. अहमदनगर. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


